प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य 
पायाभूत अभियान ही केंद्र पुरस्कृत 
योजना राबविण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी -१३२२/प्र.क्र.०१/२०२२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन FATS, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक :०५ मे, २०२२ 


वाचा :- 
१) भारत सरकार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, नवी दिल्ली यांचे अर्धशासकीय 
पत्र क्र. 0.0 No. 0/8¢/2020-NHM-4, दिनांक ०१.११.२०२१. 
२) मा. महालेखापाल-|, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. ख.वि./चा-१/सा आ विभाग/यु ओ आर- 
१५८१/२०२१-२२/६७९, दिनांक ०७.०३.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२१ च्या अर्धशासकीय 


पत्रान्वये “प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत अभियान (PM Ayushman Bharat 


Health Infrastructure Mission)” ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आळी 


आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवेचे महत्व, आरोग्य शिक्षण आणि प्रतिबंध यासह सर्वसमावेहाक प्राथमिक 


आरोग्य सेवा देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य संस्थांना बळकट करणे, सार्वजनिक आरोग्य प्रशासन 


क्षमता बळकट करणे, तसेच गंभीर काळजी सेवांसह सर्व समावेशक निदान आणि उपचाराच्या 


क्षमतेसह सध्याच्या आणि भविष्यातील साथीच्या रोग / महामारीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना तोंड 


देण्यासाठी उपरोक्‍त कार्यक्रम राबविण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी ग्रामीण व नागरी स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांनी आरोग्य सेवा प्रदान सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ ते सन 


२०२५-२६ या कालावधीकरीता या अभियानास मंजुरी दिली आहे. सबब, सदर अभियानाची राज्यात 


अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रामध्ये तरतूद करण्याकरीता नवीन 


लेखाशिर्ष निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. सदर अनुदान सन २०२१-२२ या वर्षापासून प्राप्त झाले 


असल्याने ते अर्थसंकल्पित करण्यासाठी केंद्र हिस्सा- ६०% व राज्य हिस्सा- ४०% याप्रमाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२२/प्र.क्र.०१/२२/आरोग्य-७ 


सर्वसाधारण वर्गवारी (General), सामाजिक fasry घटक (SCSP) व आदिवासी उपयोजना घटक 


(TSP) या वर्गवारीकरीता प्रस्तावित नवीन of लेखाशिर्षास महालेखापाल कार्यालयाने संदर्भ क्र.२ 


अन्वये तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि वित्त 


विभागाने मान्यता fect आहे. सबब, याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत अभियान (PM Ayushman Bharat Health 


Infrastructure Mission) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यासाठी सर्वसाधारण (General), 


सामाजिक विठोष घटक (SCSP) व आदिवासी उपयोजना घटक (TSP) या वर्गवारीकरीता खालील 


नमूद नवीन ०६ लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


सर्वसाधारण वर्गवारी (General) 


मागणी क्र. आर-१ Demand No. R-1 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य । 2210-Medical & Public Health 


०१-नागरी आरोग्य सेवा-विषयचिकित्सा 01-Urban Health Services-Allopathy 
११०-रुग्णालये व दवाखाने 110-Hospitals & Dispensaries 
(०७ आयुष्यमान भारत कार्यक्रम (07) Ayushman Bharat Programme 


(ol9)(03) प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य | (07) (03) Pradhanmantri Ayushman Bharat 


पायाभूत अभियान (कार्यक्रम) Health Infrastructure Mission (Scheme) 
ee (central share 60%) 

(केंद्र हिस्सा ६०%) 

लेखाशिर्ष - २२१०-४६३ CRC — 2210H463 

मागणी क्र. आर-१ Demand No. २-1 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 2210-Medical & Public Health 


०१-नागरी आरोग्य सेवा-विषयचिकित्सा 01-Urban Health Services-Allopathy 
११०-रुग्णालये व दवाखाने 110-Hospitals & Dispensaries 
(०७) आयुष्यमान भारत कार्यक्रम (07) Ayushman Bharat Programme 


पृष्ठ & dele 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२२/प्र.क्र.०१/२२/आरोग्य-७ 


(०७)(०४) प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य 
पायाभूत अभियान (कार्यक्रम) 
(राज्य हिस्सा ४०%) 


लेखाशिर्ष - २२१०-४७२ 


(07) (04) Pradhanmantri Ayushman Bharat 
Health Infrastructure Mission (Scheme) 


(State share 40%) 


CRC - 2210H472 


अनुसुचित जाती उपयोजना (SCSP) 


मागणी क्र. एन-३ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

७८९- अनुसुचित जाती विशेष घटक 
उपयोजना 

(०१) अनुसुचित जाती उपयोजनांतर्गत योजना 
(०१)(३०) प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य 
पायाभूत अभियान (कार्यक्रम) 

(केंद्र हिस्सा ६०%) 

लेखाशिर्ष - २२१०-५०७ 


Demand No. N-3 

2210-Medical & Public Health 

06-Public Health 

789- Special Component plan for Schedule 
Caste 

(01) Scheme under Schedule Castes Sub Plan 


(01) (30) Pradhanmantri Ayushman Bharat 
Health Infrastructure Mission 


(Scheme) (central share 60%) 


CRC - 2210H507 


मागणी क्र. एन-३ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 

७८९- अनुसुचित जाती विशेष घटक 
उपयोजना 

(०१)-अनुसुचित जाती उपयोजनांतर्गत योजना 
(०१)(३१)- प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत 
आरोग्य पायाभूत अभियान (कार्यक्रम) 

(राज्य हिस्सा ४०%) 


लेखाशिर्ष -२२१०-५१६ 


Demand No. N-3 

2210-Medical & Public Health 

06-Public Health 

789- Special Component plan for Schedule 
Caste 

(01) Scheme under Schedule Caste Sub Plan 


(01) (31) Pradhanmantri Ayushman Bharat 
Health Infrastructure Mission 


(Scheme) (state share 40%) 


CRC - 2210H516 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२२/प्र.क्र.०१/२२/आरोग्य-७ 


आदिवासी उपयोजना (TSP) 


मागणी क्र.टी-५ Demand No. T-5 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य । 2210-Medical & Public Health 


०६-सार्वजनिक आरोग्य 06-Public Health 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 796- Tribal Area Sub Plan 
(09) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (01) Tribal Area Sub Plan 


(09)(82) प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य | (01) (42) Pradhanmantri Ayushman Bharat 
Health Infrastructure Mission 


(Scheme) (central share 60%) 


पायाभूत अभियान 
(कार्यक्रम) (केंद्र हिस्सा ६०%) 


लेखाशिर्ष - २२१०-४८१ CRC — 2210171481 


मागणी क्र.टी-५ Demand No. T-5 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य । 2210-Medical & Public Health 


०६-सार्वजनिक आरोग्य 06-Public Health 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 796 -Tribal Area Sub Plan 
(09) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (01) Tribal Area Sub Plan 


(09)(83) प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत आरोग्य | (01) (43) Pradhanmantri Ayushman Bharat 


Health Infrastructure Mission 


पायाभूत अभियान (कार्यक्रम) 

(Scheme) (state share 40%) 
(राज्य हिस्सा ४०%) 
लेखाशिर्ष - २२१०-४९२ CRC — 2210H492 


२. उपरोक्त योजनेसाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण 


व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सह संचालक (अ. व प्र), आरोग्य 


सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय, सर्वसाधारण वर्गवारीच्या (9819) Sarstedt नियोजन 


विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३२/का.१४११, दिनांक ११.०३.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौ. 


सं. क्र.१२/अर्थ-९, दि.१७.०३.२०२२ , अनुसुचित जाती उपयोजनेसाठी (5057) सामाजिक न्याय व 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२२/प्र.क्र.०१/२२/आरोग्य-७ 


विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौ. सं.क्र.५६/२०२२/अर्थ., दिनांक २१.०३.२०२२ व वित्त विभागाच्या 


अनौ.सं.क्र.३६/अर्थ-७, दिनांक ०४.०४.२०२२ व आदिवासी उपयोजनेसाठी (Tsp) आदिवासी 


विकास विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१०४/का-६, दिनांक २४.०३.२०२२ व वित्त विभागाच्या slaw. 


३१/अर्थ-१९/२०२२, दिनांक ०५.०४.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२०४०४१ ५०८२४४२३१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 


LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
2.5.4.20=047af7706d4845170e3864b62c8bc6b380: 
VIJAYKUMAR ‘incest 
idonym=91 CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71D 


A717A6A7250, 


serialNumber: '=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955A 
AFSDCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 


=LAHANE VIAYKUMAR LAXMANRAO, 
Date: 2022.05.05 15:20:04 +05'30' 


(वि. ल. लहाने ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१ 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
) प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 
५) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AV 


9८ 


o~ 


संचालक-१ व 2, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई / पुणे. 
अतिरिक्त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
१०) उप संचालक (आरोग्य सेवा), सर्व मंडळ कार्यालये. 
११) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 
१२) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
) 
) 


£99) 


9 
G 


vo 


93) ad जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
१४)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२२/प्र.क्र.०१/२२/आरोग्य-७ 


१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१७)सर्व कोषागार अधिकारी 
१८)निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


